पोलीस पाटील; 
नेमणूका, आरक्षण, अपील,मानधन, 
इत्यादींबाबत 


महाराष्ट्र शासन, 


गह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बौव्हीपी- ०२९९ / सीआर-५६ / पोल-८, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२, दिनांक : ७ सप्टेंबर, १९९९. 


वाचा.:- १) परिपत्रक क्रमांक बीव्हीपो-१८६४/८-५५८८४-सहा ,दिनांक १७-६.९५, 

२) परिपत्रक क्रमांक बीव्हीपी-१२६७/५३०३७/रेमन-६, दिनांक २-८.६१ 

३) परिपत्रक क्रमक बोव्हीपी-०१७८/आठ.पी, दिनांक २४.४.७८' 

४) परिपत्रक क्रमांक बीव्हीपी-२४७८/५/पोल-८, दिनांक १०-५.८३, 

५) परिपत्रक क्रमांक बोव्हीपी-०१८३/९४६६७/पोल-८, दिनांक ४-२-८४, 

६) परिपत्रक क्रमांक बीव्होपी-०१८४/पोल-८, दिनांक ९-७-८४, 

७) परिपत्रक क्रमांक बोव्हीपी-०१८५/पोल-८, दिनांक १.१-८७ 

८) परिपत्रक क्रमांक- बोव्हीपी-१०८०/३/पोल-८, दिनांक २-११.९४, 

९) शासन निर्णय , गृ.वि.,क्रमांक -बीव्होंपी-१२९२/४/पोल-८, दिनांक २५.९.९५, 
१०) परिपत्रक क्रमांक- बीव्हीपौ-०१८५/पोल-८, दिनांक १.३.८५, 
१) शासन निरणंय, गृ.बि., क्रमांक- बीव्होपी-३४६३/सहा, दिनांक २०.५. ६३, 

१२) शासन निर्णय, त.वि., क्रमांक-बीव्हीपी-३४६३/सहा, दिनांक RACER, 

१३) शासन निर्णय, गू.वि., क्रमांक -बोव्हीपी-३४६३/सहा,दिनांक २०.१,६४. 

१९४) शासन निणंय, गू.वि., क्रमांक -बीव्हीपी-४३६३/सहा,दिनांक २९.५. ६४, 

१५) शासन निर्णय,गू.वि..क्रमांक-बोव्हीपी-३४६४/सहा,दिनांक २-७-६४, 
१६).शासन शुध्दी पत्रक,गू.वि.क्रमांक बोव्हीपी-३४६४/सहा, दिनांक ७-७-६४, 
९७) शासन निर्णय, गू.वि. क्रमांक बीव्हीपी-०१७७/५/आठ-पी, दिनांक १४.२-७८, 
१८) शासन निर्णय,.वि.,क्रगांक बोव्हीपी-१७७१/१/आठ-पी.रिनांक १६.४-८७, 
१९) शासन निर्णय,गू.वि.,क्रमांक बीव्हीपी-०१८३/९४६६७/पोल-८,दिनांक ४.१.९०, 
२७) शासन निर्णय/.वि.क्रमांक बोव्हीपो-५५९१/५८/भाग-३/पोल-८,दिनाक ४.८-९७- 


प्रस्तावना :- महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनिथम १९६७ व महाराष्ट्र ग्राम पोलीस (सेवा प्रवेश, वेतन , 

अत्ते,आणि सेवेच्या इतर शती ) आदेश १९६८ मधील तरतूदीनुसार पोलीस पाटलांच्या नेमणून 
आरक्षण, अपील ब मानधन इत्यादींबाबत उपरोक्त संदर्भात बर नमुद केल्याप्रमाणेआदेश Fate 
केलेले आहेत. सदर आदेशाचे एकत्रिकरण करण्याबानतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होर 
ar ण emt matte arden एकत्रिकरण केलेले आहे. 


Ga ३-७९१८११९७ ३३३३7७०० “००-४७ 


oka पोलीस पाटलांच्या नेमणूकीचे अधिकार व नेमणूकीबाबत शैक्षणिक 
पात्रता rarer अटी व अपील 


महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ च्या कलम-३ अन्वये पोलीस पाटलांच्या 
नेमणूको करण्याचे अधिकार उप विभागीय दंडाधिकारी/उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान करण्यात 
आलेले आहेत. उपविभागीय दंडाधिकारी/ अधिकरी हे महाराष्ट्र ग्राम पोलीस (सेवा प्रवेश, वेतन, भत्ते 
आणि सेवेच्या इतर शर्ती ) आदेश, १९६८ मधील तरंतूदीनुसार करतात. 


मागासवर्गीयांसाठी शासकीय सेवेमध्ये काही ठराविक प्रमाणात पदांचे आरक्षण 
'करण्यासंबंधोच्या शासनाच्या धोरणास अनुलक्षून. पोलीस पाटलांचो काहो पदे त्याप्रमाणात आर्रक्षत 
ठेवण्यात यावीत awed जिल्हयामध्ये पोलीस पाटलांची पदे भरताना व आरक्षित ठेवलेल्या पदांवर 
केवळ मागास वगीयांचीच नियुक्ती प्राथम्याने करण्यात यावी अशा आशयाचे आदेश उपरोक्‍त 
संदर्भामधील अ.क्र.(३) व (४) अन्वये निर्गमित केलेले आहेत. महाराष्ट्र ग्राम पोलीसे ( सेवा भरती, 
बेतन, भत्ते आणि सेवेच्या इतर शती ) नियम-३(अ) अन्वये पोलीस पाटील पदासाठी सर्वसाधारण 
उमेदवारांसाठी बयोमर्यादा २५ ते ४५ अशी यिहित केली आहे. त्याचप्रमाणे नियम-३(ब) अन्वये 
शैक्षणिक पात्रता ही सहावी पास निश्‍चित केली आहे. परंतु मागासलेल्या जमातीच्या बिधागात बिहित 
शैक्षणिक पात्रता असलेला उमेदवार उपलब्ध होत नसल्यास, शैक्षणिक पात्रतेबाबतची विहित मर्यादा 
शिथिल करुन , ज्याने प्राथमिक शाळेची चबथी इयत्ता उत्तीर्ण केली असेल असा उमेदवार, जर तो इतर 
सर्व दृष्टया योग्य असेल तर, पोलीस पाटलांच्या पदावरील नेमणूकीस पात्र समजण्यात यावा.तसेच 
उमेदवार हा स्थानिक रहिबाशो असला पाहिजे व त्याचे नावे जमीन असावी. 


इतर बिभागामध्ये जर मागासलेल्या जातो/जमातीतोल उमेदवारांनी या पदासाठी अर्ज 
केला नाही, अथवा त्यांच्यामध्ये योग्य उमेदवार आढळून आला नाही तर, महाराष्ट्र ग्राम पोलीस (सेवा. 
भरती, वेतन, भत्ते आणि इतर सेवाशती ) आदेश १९६८ मधील नियम-३ मधील अटी पूर्ण करीत 
असेल अशा मागासेतर जातीमधोल योग्य उमेदवारांची पोलोस पाटील म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी. 
हो नियुक्‍ती केवळ मागासलेल्या जातो/जमातीपैको योग्य उमेदवार उपलब्ध होईपर्यन्तची कामचलाऊ 
SST न व्या: ले. beret अच et bes teh fbr Pert 


वाडीचे गांवात रुपांतर झाल्यास अथवा महसुली गांव निर्माण झाल्यास तेथील पोलीस 

पाटलाचे पद निमाण करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करु नये. तथापि सदर गांवात 

नियमानुसार पोलीस पाटलाची नेमणूक करुन संबंधित जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांना कळविण्यात 
यावे. त्यानुसार जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांनी अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी. 

ज्या गावामध्ये १००% आदिवासी लोकसंख्या आहे तेथील पोलीस पाटील पद 

भरताना अनुसूचित जमातीच्या व्यतिरिक्त इतर संवर्गातील उमेदवार उपलब्ध नसतील तर पोलीस 

पाटलांची पदे शासन निर्णय, स्प्रमान्य प्रशासन बिभाग, क्र. बीसीसी १०९१/२५५१/क/१६-ब, दिनांक 

* २७.३.९१ मधोल आदेशानुसार ३ भरती वर्ष रिक्त न ठेवता तसेच सदर पदे व्यपगत न करता त्याच 


GR ५००१०००३33 70०९ 7९२८५ 


वर्षी (भरतीच्या पहिल्या वर्षी) उपलब्ध असलेल्या अनुसचित जंमाती उमेदवारांमधून भरण्यात यावित. 
विशिष्ट संवर्गातील राखून ठेवलेल्या पोलीस पाटलाचे पदावर १०० % आदिवासी लोकसंख्या 
असलेल्या गावामध्य ज्यावेळी संबंधित संवर्गातील उमेदवार उपलब्ध होतील ' त्यावेळी अशा 
उमेदवारांची नेमणूक आदिवासी उमेदवाराची सेवा समाप्त करुन करण्यात. यावी. यामुळे राखीव 
जागांबाबतच्या धोरणास tre येणार नाही. 

महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियमाच्या कलम-३ अन्वये पोलीस पाटलांच्या नेमणूका 
करण्याचे अधिकार उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत व त्यांनी केलेल्या 
नेमणूकीबिरुध्द अन्य उमेदवारांनी दाखल केलेल्या अपीलांच्या अनुषंगाने शासनाने अथवा विभागीय 
आयुक्तांनी, उपविभागीय दंडाधिका-यांच्या नियुक्ती आदेशांची फेरतपासणी करण्याची तरतूद या 
अधिनियमात नाही. या अधिनियमांमध्ये नियुक्‍त्यांच्या विरुध्द अपील करण्याची तरतूद नसली तरीही, 
उप विभागीय दंडाधिका-यांनी केलेली एखादी पोलीस पाटलांची नियुक्ती अन्यायकारक आहे, अशा 
आशयांची अपीले वारंवार प्राप्त होतच असतात. म्हणून सदर अधिनियमांमध्ये पोलीस पाटलांच्या 
नेमणूकोबाबतच्या आदेशांची फेरतपासणी आणि पुनरबिलोकनाची तरतूद करण्याच्या प्रस्तावावर विधी 
ब न्याय विभागाने असा सल्ला दिला की, नियुकत्यांविरध्द अपील शक्तींची तरतूद. करणे हे भारतीय 
घटनेचा अनुच्छेद ३१९ (२) शी विसंगत आहे. व अशी. असंबिधानिक तरतूद करता येणार नाही. 
तथापि, उप बिभागीय दंडाधिकारी हे या नियुकत्यांच्या बाबतीत प्रशासकीय ( Administrative ) 
आणि न्यायीकवत (Quasi Judicial ) अशी दुहेरी कर्तव्ये पार पाडत असल्यामुळे, त्यांनी जर 
एखादी नियुक्‍ती विहित नियमांचे अथवा या संदर्भात शासनाने बेळोबेळी काढलेल्या आदेशांचे पालन न 
करता केली असेल, बा अन्य कोणत्याही अन्यायकारक रितीने केली असेल, तर ती चुकीची बा 
अन्यायकारक नियुक्‍ती रद्द करण्यास ते स्वतः सक्षम आहेत. परंतु त्याचप्रमाणे अगोदर कांढलेले 
चुकीचे वा अन्यायकारक आदेश रह करण्यापूर्वी उप विभागीय दंडाधिका-यांनी संबंधित उमेदवाराला, 
त्याची नियुक्ती रदद कां करु नये याची कारणे दाखवा नोटीस देणे ब सदर नोटीशीला त्याने दिलेले उत्तर 
विचारात घेणे आवश्यक आहे. 

महाराष्ट्र. नागरी सेवा (बैर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियम-५ अन्वये पोलीस पाटील हां 
राजकारणात किंवा विधानसभेच्या कोणत्याही निवडणुकीत अथवा स्थानिक निवडणुकीत भाग घेऊ 
शकणार नाही, 


२. पोलीस पाटलांचे मानधन इत्यादींबाबत 


पोलीस पाटलांचे मानधन वाढविण्याबाबत शासनाने वेळोबेळी शासन निर्णय निर्गमित 
केलेले आहेत; याबाबत. अनुक्रमांक १७ येथील शासन निर्णयानुसार राज्यातील पोलीस पाटलांना 
दिनांक १ जून,९७ पासून दरमहा रु.५००/- मानधन व नक्षलग्रस्त भागात नक्षलवादी विरोधी कारबायात 
पोलीस पाटलाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाला रु. १,००,०००/- ( रुपये एक लाख फक्त ). एवढे 
सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे. त्याचप्रमाणे नक्षलवादी भागात नक्षलवादी विरोधी कारवाई करीत 
असताना मृत पांबलेल्या पोलीस पाटलाच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस शक्‍यतो अनुकंपा तत्वाप्रमाणे 


GR - २८०१००१7०४ 13333 7 ove -४२५० 


hte पाटील माणून नियुक्तीसाठी अग्रक्रम देण्याबाबत दिनांक ४:८-९७ रोजी Fit केलेला 
शासन निर्णय अद्यापही लागू आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या = 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
सर्व बिभागीय आयुक्‍त 

सर्ब पोलीस आयुक्‍त (बृहन्मुंबई वगळून) 

सर्व जिल्हादंडाधिकारी 


सर्व पालीस अधिक्षक 

सर्ब उप विभागीय दंडाधिकारी/अधिकारी (निल्हा दंडाधिका-यांमार्फत ) 
'महालेखापाल-१ (लेखा ब अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र, मुंबई 
'महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र,मुंबई 
महालेखापाल-२ (लेखा ब अनुशेयता)महाराष्ट्र, नागपूर 
महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र, नागपूर 
संचालक, लेखा व कोषागारे,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

सर्व कोषागार अधिकारी, 

वित्त बिभाग (व्यय-७) 

गृह बिभाग (बीयुडी-१) 

निवड नस्ती-. 


द%- >००२-००१ 513333720० ४२४० , 


